पूरक निवडसूची- 2022-23 (भाग-५) : 
“पोलीस उप अधीक्षक/यहायक पोलीस 
आउुक्त (निळारु”या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.८७ (भाग-४)//पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी २०२४. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, 

दिनांक ०१.०८.२०१९. 

शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/ 
१०२०/निनिसू-२०२२-२३/११/२०२३, दिनांक ०६.०९.२०२३ व १६.११.२०२३. 

शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.८७(भाग-४)/पोल-१अ, 

दिनांक ०८.११.२०२३, 20.99.2023 व १६.०२.२०२४. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ आस्थापना- 
स्टेनो/का.क्र.२/पदोन्नती/२०२४/०१, दिनांक ११.०१.२०२४. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ आस्थापना- 
स्टेनो/का.क्र.२/पदोन्नतीबाबत/२०२४/०७, दिनांक २०.०२.२०२४. 


~ 


संदर्भ : १ 


ek 


& 


co 
eS 
CS 


८४) 
na 


शासन आदेश. 


“पोलीस उप अधीक्षकफ”सहायक पोलीस आयुक्त /निडास््र“ या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “फपेोळीस निरीक्षक /निळास्ऱ”या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या “पूरक निवडसूची-२०२२-२३(भाग-५)” यामध्ये सामाविष्ट, पुढील तक्त्यातील 
स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोलीस अधिका-यास, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, पदोन्नती 
देण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पोलीस अधिका-यांचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
“4 | श्री. शशिकांत दत्तात्रय दसूरकर र्ण उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जिमलगट्टा, जि. गडचिरोली 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


2) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०१२३/प्र.क्र.८७ (भाग-४/पोल-१अ. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत निवडणूक 
आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभागच्या मान्यतेने /अनोपफ्चारिक wer 
क्र.९६५/२०२४३/का.-१२, fe. ११.१०.२०२४/ आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 
२२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याशी विचारविनिमय 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ट्‌. हा शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३२०४५३४८०२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MRUNAL KRISHNA ५ णा यावा 


3addc1547c5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=410C5F7970E99BA8F8E7899E41A3E5C504381ED982CD86 
DE7B0B97C6881E3432, cn=MRUNAL KRISHNA SAWANT 
Date: 2024.02.23 20:55:02 +05'30' 


(मृणाल कृष्णा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (पोलीस FETT SH, यहाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फता. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


